Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015-17 


SUA 


Published on 12th November 2015 


KARE 


KARE 


HA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५- ११ , २०१५ / कार्तिक १४- २० , शके १९३७ [ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ४ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ.,केवळ अमरावती विभागाशी १- ६ 

संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३४७ . 


अपर आयुक्त , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक कावि - भूसंपादन- इवद-४१०- २०१५. 


उपजिल्हाधिकारी ( भू- संपादन ) , इमारत व दळणवळण यांचे कार्यालय भू- संपादन प्रकरण क्रमांक ७- २०११- १२ मौजे भरोसा , ता . चिखली , 
जि . बुलडाणा मध्ये कलम ६ ची अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ , अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक ११ डिसेंबर , २०१४ ला , पान १३२९ - १३३० 
अनुक्रमांक २१०४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्या भूमापन/ गट क्रमांक ५९४ क्षेत्र ० ०८ सुटलेले होते . त्यामुळे एकूण क्षेत्र ० ७५ ऐवजी ० ८२ हे . आर असे 
वाचावे . उर्वरित अनुसूचीत कोणताही बदल नाही . 


अमरावती : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०१५ . 


( अवाच्य) , 

अपर आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


अ- एक - १ ( १६९९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ५- ११ , २०१५ / कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १३४८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ .- भू. सं - अ . का .- कावि-१०३८ - २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११- २०१४-प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिंचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

____ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


भू - संपादन प्रकरण क्रमांक २८ - ४७- २०१४- २०१५ , 
गाव - एकपाळा , तालुका- चांदुर रेल्वे, जिल्हा- अमरावती 
भूमापन क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
किंवा गट नंबर 

लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र एकूण क्षेत्र 
(२) 
हे . आर 

हे . आर 
१३५ 

० ३१ 
१३६ . . ० ४० 

०४० 


( १) 


हे . आर 


० ३१ 


१ 
२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५- ११, २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १) 


(२) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१३७ 


c- 


१३२ 


१३१ 


m 


१३४ 


6 


१२८ 


. 


१२९ 


. 


१३० 


2 


0 


& 


८ 


ले 


३५/ १ 


ढ़ 


३५ / २ 


एकूण 


५७४ 


००३ 


५७७ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


रायगड नदी प्रकल्प 
एकपाळा येथे रायगड प्रकल्पाचे धरणाचे बांधकामासाठी 
( धरण व बुडीत क्षेत्र) . 
या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता , 
औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला 
राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , मस्य व्यवसाय पशुसंर्वधनामध्ये वाढ, कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती तसेच १५७०. ०० हे . आर जमीन सिंचनाचा लाभ 
हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक हित जपल्या जाणार आहे. 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


: - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४- अ महसुल व वन विभाग , 

मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली 
आहे . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 

पदनाम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर ५- ११, २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


(ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: – निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भू - संपादन अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१५. 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १३४९ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : - ( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- २००७- ४४० -प्र . क्र . १७४ - २००७-५ , दिनांक २५ - ७- २००७. 

( २) सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई, शासन शुध्दीपत्र क्रमांक विकाअ - २००७-प्र . क्र . ३८९- ५, दिनांक १५-१ -२००८ . 
( २ ) सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई, शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- २००८-प्र . क्र . २७६-५ , दिनांक २४ - ७- २००८ . 
क्रमांक कक्ष -२- गृह- कली- कावी- ४१४-२०१५. 

१ . उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
अकोला , आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. हि नियुक्ती 
सामान्यतः हा आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ५ वर्षाकरीता अस्तित्वात राहील . तसेच, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील 
कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतेही कारण न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी , अकोला यांना राहील. ही मुदत संपताच किंवा 
ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहीत्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या 
कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्व ही संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

( १ ) साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन , 
पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहर उमटविणे व 
तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहीणे . 

( २ ) ओळखपरेड : - संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक जेव्हा मागणी करतील तेंव्हा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन/ तहसिलदार 
यांचेकडून उपलब्ध करुन घ्यावा , तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नांचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमुद करावी व 
ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळी ती 
तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ही विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची राहील . 

( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती / शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्ती करावी . 

( ५ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता शासनाकडून अनुज्ञेय राहणार नाही . 

( ६ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा दर्शनी ठिकाणी ठळक अक्षरात लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या 
व्यक्तीस दाखवावे. 
अ . क्र . वि . का . अ . मंजुर 

नाव 
यादी अ . क्र . 
(१) (२) 

( ४ ) 
१ १०४७ श्री . दिपक नारायणराव चतुर 

रा . आर्शिवाद अपार्टमेंट , जठारपेठ , 
( गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त ) अकोला , ता . जि . अकोला . 


पत्ता 


( ३ ) 


अकोला : 
दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०१५ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ५- ११ , २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


ति 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १३५० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक वशि - क .लि .-विभूअ - लसिंका- ५३४-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे, असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तिंचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

___ त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाकारी भू- संपादन ( लघुसिचंन कामे ), बुलडाणा , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भू - संपादन प्रकरण क्रमांक १२- २०१०- २०११ , 


( ३ ) 


गाव- अंढेरा , तालुका- देऊळगावराजा , जिल्हा-बुलडाणा 
अ. क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १) 

(२ ) 

हे . आर 
९६६ 

० १० 

०६० 
१०६२ 

०७० 


९६५ 


एकूण . . 


१४० 


अ - एक - २ ( १६९९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर ५-११ , २०१५/ कार्तिक १४- २० , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


शिवणी आरमाळ ल . पा . योजना 
शिवणी आरमाळ ल . पा . योजना, ता . देऊळगावराजा , जि . बुलडाणा धरण 
१०० टक्के भरल्यानंतर पाझरामुळे बाधीत ( दलदल ) क्षेत्राचे अतिरिक्त 
भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना 
पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती 
होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तिंचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: - सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून 

दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही 
वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण 
अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


नवीन भू- संपादन कायदा २०१३ , कलम ( ६ ) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सुट आहे . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे : या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना 
पदनाम 

पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती 
होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक - यांची 
संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ 
प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा 
दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक 

नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाकारी भूसंपादन ( लघुसिचंन कामे ) , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१५ . 


किरण कुरूंदकर, 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


